सन 2029-22 या चालू वित्तीय वर्षासाठी 
अमरावती व नागपूर विभागाकडे निधी 
सुपूर्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन (आप.व्य.प्रभाग) विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:-एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २१ जून, २०२१. 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.सीएलळएस-२०१२/प्र.क्र.१५७/म-३, 
दिनांक ३०/०१/२०१४. 

२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, 
दिनांक १३/०५/२०१५. 

३. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/नेआ/पुनर्व/म.स./ 
कावि-१४०/२०२१, दि. १४/०६/२०२१. 

४. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर याचे पत्र क्र.मशा-७(५)/ने.आ.व्य./कावि-३१९/२०२१, 
दि.३१/०५/२०२१ व पत्र क्र.मशा-७(५)/ने.आ.व्य./कावि-३४९/२०२१, 
दि.१६/०६/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधिनक्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या 
घटनांमध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्‍तींना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून दयावयाच्या मदतीचे 
दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात आलेल्या विविध नैसर्गिक 
आपत्तीमध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या IRMA, घरांच्या पडझडींच्या नुकसानीसाठी, मृत 
जनावरांऐवजी नवीन पशुधन खरेदी इत्यादीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत 
देण्याचे प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र.३ व ४ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ मध्ये अमरावती व नागपूर विभागात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत 
पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना, घरांची पडझड होवून झालेले नुकसान, मृत जनावरांऐवजी 
पश्लुधन खरेदी यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार मदत देण्याकरीता 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती व नागपूर यांना या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र -अ 
मध्ये नमूद लेखाशीर्षांतर्गत या शासन निर्णयाद्वारे निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 
२. मागणी क्र.सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ सहाय्य, ०२ पूर चक्रीवादळे 
इ.(९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत सोबतच्या 
प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या उपलेखाशिर्षनिहाय सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून विभागीय आयुक्‍त, अमरावती व नागपूर यांना 
एकूण रुपये २,०८,३१,०००/- (अक्षरी दोन कोटी आठ लक्ष एकतीस हजार फक्त) इतका निधी 
इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११ 


३. मदतीचे वाटप संदर्भाधिन क्र.१वरऱ्येथील शासन निर्णयातील अटी/शर्ती व 
कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावे,या मदत वाटपाचे लेखे, अभिलेख/नोंदवह्या विहित 
कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत करणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर अद्ययावत 
ठेवण्यात यावेत. 
४. अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध निधी अनावश्‍यक रितीने कोषागारात 
आहरीत करुन तो वाटपा अभावी बँकेत पडून राहणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे 
आदेश वेळोवेळी देण्यात आलेले आहेत, असे असतानाही कोषागारातून रक्‍कम आहरीत करुन 
बँकेत ठेवले असल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. यास्तव निधी आहरीत करुन बँकेत 
ठेऊ नये, अशा सकत सूचना या शासन निर्णयान्वये पुन:श्च देण्यात येत आहेत. अशी बाब 
आढळून आल्यास त्याला तात्पुरता अपहार समजून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही 
करण्यात येईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 
५. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी अनुदान वाटपाची एक प्रत मा. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) 
यांना न चुकता सादर करावी. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कोषागार/उपकोषागार 
यांच्याकडे पाठविण्यात येणाऱ्या देयकासोबत जोडल्या जाणाऱ्या संगणक चिठ्ठीमध्ये 
गौण/उपशिर्षाच्या संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा, असे आदेश कृपया संबंधित 
अधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी दयावेत. 
६. या झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून दरमहा करण्यात आलेल्या 
खर्चाचा तपशील केंद्र शासनाने तयार केलेल्या www.ndmis.mha.gov.in या प्रणालीमध्ये 
संबंधित जिल्हयांनी भरावा. सदर माहिती या प्रणालीमध्ये न भरल्यास पुढील निधी वितरीत 
केला जाणार नाही. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१३/२०२१/ 
व्यय-९,दिनांक १४/०६/२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२२१४३३२६२५१९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Mrs Prachi 
Subhash Palav is a 
(प्राची सुभाष पालव) 
कार्यासन अधिकारी 


१. मा.मंत्री (म. व पु.) यांचे खाजगी सचिव, 

२. मा.राज्यमंत्री (म. व पु.) यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा. प्रधान सचिव (म. व पु. आप. व्य.प्रभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
४. विभागीय आयुक्त, अमरावती व नागपूर, 

५. वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहायक, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११ 


६. संबंधित जिल्हाधिकारी, 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८. महालेखापाल १/२,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
(प्रत्येकी ३ प्रती) 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०२३, 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०० ०५१, 

११. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-६/व्यय-९/व्यय-३/अर्थोपाय कक्ष/वित्त 
आयोग कक्ष), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-३/पीएसी/पीएसी-१ कार्यासने), महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती, (कार्यासन म-११) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:-एससीवाय-०३/२०२१/प्र.क्र.२६/म-११, 
दिनांक २१/०६/२०२१ सोबतचे प्रपत्र-अ 


सन २०२१-२२ करीता उप प्रधानशिर्ष/उपशिर्ष/गौणशिर्ष/संगणक संकेतांक मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र.सी-६ 
२२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य (योजनेत्तर) 


अ.क्र विभाग जिल्हा लेखाशीर्ष एकूण वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
(२२४५ ०१५५ |(२२४५ ०२७१ ।(२२४५ ०३१५ | RI लाखात) 
१ ।अमरावत। अमरावती ८.०४ | e009 | 9.00 ८.०४ 
२ | शी | अकोला १२.०० 0.०० | शिंओआ १२.०० 
३ यवतमाळ ६४.१८ 0.०० | शिंओआ ६४.१८ 
“1 बुलढाणा ४.०० ९०० | ९०० ४.०० 
4 वाशिम ४.०० ९०० | | o00 | ४.०० 
एकूण ९२.२२ Kad | | ९२.२२ 
६ । नागपूर नागपूर २०.६८ १३.३१४ १५.३४३ ४९.३३७ 
७ वर्धा ८.०० 0.०० | ३.६७ ११.६७ 
८ भंडारा १६.०० ९०० | ९०० १६.०० 
९ गोंदिया १२.०० | o00 | | 2.00 | १२.०० 
१० चंद्रपूर २०.०० ९०० | १.९७ २१.९७ 
११ गडचिरोली | 800 | 200 | 4.993 4.993 
एकूण ७६.६८ १३.३१४ २६.०९६ ११६.०९ 
अमरावती--नागपूर एकूण सर्व १६८.९० १३.३१४ २६.०९६ २०८.३१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


